दु 


Go 


प्रस्तावना :- 


नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत... 
सन २०१८-२०१९ 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदवा-४३१८/३४०/प्र.क्र.३७/नवि-२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
चौथा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १५ मार्च, २०१८. 


वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. असंक-१००४/प्र.क्र.१२ (भाग-२)/२००४/विसु-१, 
दि.०४.१०.२००४. 

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/विसु-१, 
दि.१२.०२.२०१६. 

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आपुक, 
दि.१०.०२.२०१७. 

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आपुक, दि.०३.१०.२०१७ 
व श्ुध्दीपत्रक, दि.१७.१०.२०१७. 

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आपुक, 
दि.०८.०१.२०१८. 

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आपुक, 
दि.०५.०३.२०१८. 

नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.टिपीव्ही- 
१०२००३/८६६/प्र.क्र.१२४/०३/नवि-२७, 

दि.०१.०३.२००६. 

नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.मुदवा- 
४३१७/२०६९/प्र.क्र.१५/२०१७/नवि-२७, दि.०९.०३.२०१७. 

नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.मुदवा- 
४३१७/२०६९/प्र.क्र.१५/२०१७/नवि-२७, दि.२३.०१.२०१८. 

संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
पत्र क्र. आस्था/अस्थाई-आस्थापना/मुदतवाढ/२०१८-१९/प्रशा-२/७७१, 
दि.०१.०२.२०१८ 


उच्चस्तर सचिव समितीच्या मान्यतेनुसार नगर विकास विभागाच्या संदर्भाधीन 
दि.०१.०३.२००६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील, विवध संवर्गातील एकूण ११७६ पदांचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला 
आहे. नगर विकास विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०३.११.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील एकूण ७९५ अस्थायी पदांना दि.०१.१०.२०१७ ते 
दि.३१.१२.२०१७ या कालावधीकरिता मुदतवाढ देण्यात आली आहे. संचालक, नगर रचना, पुणे यांनी 
संदर्भाधीन दि.०१.०२.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये विविध संवर्गातील एकूण ७९५ अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्याची विनंती केलेली आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०५.०३.२०१८ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये दि.०१.०३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ या कालावधीकरिता अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान केले आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-४३१८/३४०/प्र.क्र.३७/नवि-२७ 


०२. नगर रचनाव मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील एकूण ७९५ 
अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ या कालावधीकरिता मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहेत :- 


शासन निर्णय :- 


या शासन निर्णयासोबतच्या "परिशिष्ट-अ" मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या, नगर रचना व 
मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील एकूण ७९५ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ या कालावधीकरिता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


०२. सदर कालावधीमध्ये, सर्व प्रशासकीय विभागांनी, कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्या 
आस्थापनेवरील व त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा 
आढावा घेऊन, सुधारित आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. 
यानंतर सुधारित आकृतीबंधात निश्चित करण्याकरिता कालावधी वाढवून देण्यात येणार नाही, याची सर्व 
विभागांनी नोंद घ्यावी. सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या (Be) आस्थापनेवरील पदांचा तसेच, त्यांच्या 
नियंत्रणाखालील क्षेत्रिय कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील पदांचा आढावा घेऊन, सुधारित आकृतीबंधाचा 
प्रस्ताव तातडीने वित्त विभागास सादर करण्याचे नियोजन करुन त्वरीत कार्यवाही करण्याच्या सूचना 
दि.०५.०३.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या असून त्याची काटेकोरपणे पालन करण्यात 
यावे. 


०३. या बाबीवर होणारा खर्च मागणी क्र.एफ-२२१७-नगर विकास विभाग co सर्वसाधारण-००१ 
संचालन व प्रशासन, नगर व प्रादेशिक रचना या मुख्य लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ या वित्तीय 
वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


०४. सदरचे आदेश वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.०५.०३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहेत. 


०५. सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्यांचा संकेताक २०१८०३१५१६४७२९३७२५ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vishnu Shripati Patil 
IN: c=IN, o=Government Of Mal 


e 9 harashtra, 0011030 
Vi S h n U Dé ment, postalCode=400032, 
st 
2. 1757670415 12feeaabb8f2dSbc8c 
व र्य d af 1772da09, 
serialNus f8a0fc598f692587efafe9bd62dfIe449fdF 
h r | p a | a | 817803८ 1782097076९00055, cn=Vishnu Shripati 
Patil 
Date: 2018.03.20 16:42:53 +05'30' 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
» मह 2 : 


सहपत्र :- परिशिष्ट-अ. 
प्रति, 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-४३१८/३४०/प्र.क्र.३७/नवि-२७ 


३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

५. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद / विधानसभा, विधान भवन, मुंबई. 

६. मा.सर्व सदस्य, विधानपरिषद / विधानसभा. 

७. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. (५-प्रतीसह). 

८. सर्व सह संचालक, नगर रचना. 

९. सर्व संबंधित उप संचालक, नगर रचना, महानगरपालिका. 

१०. सर्व उप संचालक, प्रादेशिक योजना (डहाणू / कोल्हापूर / नांदेड / लातूर) 

११. उप संचालक, नगर रचना, वाहतूक व परिवहन, पुणे. 

१२. उप संचालक, नगर रचना, विकास योजना विशेष घटक, अमरावती / औरंगाबाद /नांदेड-वाघाळा शहर 
महानगरपालिका. 

१३. सहायक संचालक, नगर रचना, वाहतूक व परिवहन, औरंगाबाद. 

१४. सर्व सहायक संचाळक, नगर रचना, शाखा कार्यालये 

१५. संबंधित सहाय्यक संचालक, नगर रचना, महानगरपालिका. 

१६. सहाय्यक संचालक, नगर रचना, लवाद नगर रचना योजना, श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर. 

१७. सर्व सहाय्यक संचालक, प्रादेशिक योजना (सातारा / जालना). 

१८.सहाय्यक संचालक, इलकरंजी नगरपरिषद, विशोष घटक. 

१९. कार्यकारी अभियंता (अंमलबजावणी कक्ष), पुणे / नागपूर. 

२०. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२१. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, नागपूर. 

22. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२३.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

२४. उप अभियंता (कार्यान्वयन घटक), सर्व (मुंबई / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / अमरावती / नागपूर). 

२५.सर्व नगर रचनाकार, सर्व शाखा कार्यालये / संबंधित महानगरपालिका / संबंधित नगरपरिषदा. 

२६. सर्व नगर रचनाकार, विकास योजना विशोष घटक 

२७. निवडनस्ती / नवि-२७. 


समी समल 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-४३१८/३४०/प्र.क्र.३७/नवि-२७ 


नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.मुदवा-४३१८/३४०/प्र.क्र.३७/२०१८/नवि-२७, 


दि. १५ मार्च, २०१८ चे सहपत्र. 


नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. (दि.०१.०३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८) 


परिशिष्ट-अ 
अ.क्र कार्यालयाचे नांव पदसंख्या 
|: अँ... २ ३ 
| 9) मुख्य कार्यालयातील पदे. २६ 
२ सह संचालक आणि मुख्य कार्यालयातीत नागरी संशोधन घटक समन्वय कर्मचारी. 
अ | सह संचालक नगर रचना, पुणे यांचे कार्यालय. 3| १७| 
ब | मुख्य कार्यालयातील कर्मचारी वर्ग. 4 
क | मुख्य कार्यालयातील समन्वय कर्मचारी वर्ग. 4 
ड | विकास योजना घटक. ४ 
एकूण:-| Ww 
३ । "अ" वर्ग नगरपरिषदा / महानगरपालिकांसाठी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील कर्मचारी. 
अ | उप संचालक, नगर रचना (रु.१५,६००-३९,१००--गेड पे रु.७,६००) (पिंपरी- शि २९ 
चिंचवड). 
ब | सहाय्यक संचालक, नगर रचना (रु.१५,६००-३९,१००-ग्रेड पे रु.६,६००/- ७ 
(औरंगाबाद, ठाणे, कल्याण, नाशिक, अमरावती, कोल्हापूर, सोलापूर). 
क | नगर रचनाकार (गट-अ-राजपत्रित) (रु.१५,६००-रु.३९,१००-ग्रेड पे रु.५,४००/- २१ 
(उल्हासनगर, अहमदनगर, भिवंडी-निजामपूर, सांगली, जालना, धुळे, मालेगांव, 
नांदेड, जळगांव, सातारा, मिरज, इचलकरंजी, परभणी, बीड, लातूर, गोंदिया, 
चंद्रपूर, वर्धा, अचळपूर, अकोला व यवतमाळ). 
एकूण :- २९ 
४ वाहतूक व परिवहन, पुणे व औरंगाबाद. २५ 
अ | उप संचालक, नगर रचना, वाहतूक व परिवहन, पुणे. (रु.१५,६००-३९,१००--गेड पे LS १ 
रु.७,६००). 
ब | सहायक संचालक, नगर रचना, वाहतूक व परिवहन, औरंगाबाद. (रु.१५,६००- १४ 
३९,१००-ग्रेड पे रु.६,६००). 
एकूण :- २५ 
५ कोंकण विभागीय कार्यालय व कोंकण विभागातील शाखा कार्यालयातील पदे. 
अ | सह संचालक, नगर रचना, कोंकण विभागीय कार्यालय, कोंकण भवन, नवी मुंबई. 4 ५८ 
ब | बृहन्मुंबई (१०, ठाणे शाखा (०८), पालघर शाखा (१४, अलिबाग शाखा (०८), ५३ 
रत्नागिरी शाखा (०४) व सिंधुदुर्ग शाखा (०९). 
एकूण :- GC 
६ पुणे विभागीय कार्यालय व पुणे विभागातील शाखा कार्यालयातील पदे ३४ 
| सह संचालक, नगर रचना, पुणे विभागीय कार्यालय, पुणे 9 
ब | पुणे शाखा (03), बारामती शाखा (०७, सातारा शाखा (08), सांगली शाखा (०७, २७ 
सोलापूर शाखा (०४) व कोल्हापूर शाखा (०२). 
एकूण :- ३४ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-४३१८/३४०/प्र.क्र.३७/नवि-२७ 


अ.क्र कार्यालयाचे नांव पदसंख्या 
1 १_| २ ३ 
७ | नाशिक विभागीय कार्यालय व नाशिक विभागातील शाखा कार्यालयातील पदे. 
अ | सह संचालक, नगर रचना, नाशिक विभागीय कार्यालय, नाशिक. २० 4 
ब | नाशिक शाखा (०८), अहमदनगर झाखा (03), Yoo शाखा (०४) व जळगांव शाखा १७ 
(०२). 
क | सहाय्यक संचालक, नगर रचना, नंदूरबार यांचे कार्यालय १५ 
एकूण :- ५२ 
८ | औरंगाबाद विभागीय कार्यालय व औरंगाबाद विभागातील शाखा कार्यालयातील पदे. 
अ | सह संचालक, नगर रचना, औरंगाबाद विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद. 1११ ८२ 
ब | औरंगाबाद शाखा (०७, जालना शाखा (०७), परभणी शाखा (१६), नांदेड शाखा (०९), ५६ 
बीड शाखा (०४), लातूर शाखा (१०), उस्मानाबाद शाखा (०३). 
क | सहाय्यक संचालक, नगर रचना, हिंगोली यांचे कार्यालय १५ 
एकूण :- ८२ 
९ | अमरावती विभागीय कार्यालय व अमरावती विभागातील शाखा कार्यालयातील पदे. 
अ | सह संचालक, नगर रचना, अमरावती विभागीय कार्यालय, अमरावती. २१ ६६ 
ब | अमरावती झाखा (०३), अकोला (०६), यवतमाळ शाखा (११), बुलडाणा SARA (१०). ३० 
क | सहाय्यक संचालक, नगर रचना, वाशिम यांचे कार्यालय १५ 
एकूण :- ६६ 
१ ० | नागपूर विभागीय कार्यालय व नागपूर विभागातील शाखा कार्यालयातील पदे. 
अ | सह संचालक, नगर रचना, नागपूर विभागीय कार्यालय, नागपूर. ८ ५७ 
ब | नागपूर शाखा (04), वर्धा शाखा (०८), चंद्रपूर शाखा (०४), भंडारा शाखा (०५) व ३४ 
गडचिरोली शाखा (१२), 
क | सहाय्यक संचालक, नगर रचना, गोंदिया यांचे कार्यालय १५ 
एकूण :- ५७ 
| 99 | सहाय्यक संचालक, नगर रचना, लवाद नगर रचना योजना, श्रीरामपूर ता. श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर. १३ 
१२ | डहाणू, जि. ठाणे प्रादेशिक योजना तयार करण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेली पदे. १२ 
१३ | सातारा, जि. सातारा प्रादेशिक योजना तयार करण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेली पदे. | ae 
१४ | कोल्हापूर, जि. कोल्हापूर प्रादेशिक योजना तयार करण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेली पदे. १३ 
१५ | जालना, जि. जालना प्रादेशिक योजना तयार करण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेली पदे. १३ 
१६ | नांदेड, जि. नांदेड प्रादेशिक योजना तयार करण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेली पदे. १८ 
१७ | लातूर, जि. लातूर प्रादेशिक योजना तयार करण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेली पदे. ९ 
१८ | भूमी संपादन विशेष अधिकारी, विशेष घटक, पिपरी क्र.१ व २. २२ 
१९ | भूमी संपादन विशेष अधिकारी, विशेष घटक, पिंपरी क्र.३ व ४. १२ 
२० | भूमी संपादन विशेष अधिकारी, सोलापूर, जि. सोलापूर. | ao 
२१ | भूमी संपादन विशेष अधिकारी, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद. ॥. * 48 
२२ | उप संचालक, नगर रचना, विकास योजना fears घटक, औरंगाबाद महापालिका. १५ 
२३ | उप संचालक, नगर रचना, विकास योजना विशेष घटक, अमरावती महापालिका (१८) व ३६ 
नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका (१८) 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-४३१८/३४०/प्र.क्र.३७/नवि-२७ 


अ.क्र कार्यालयाचे नांव पदसंख्या 
zk २ ३ 
२४ | कार्यान्वयन घटक 
अ | कार्यकारी अभियंता, पुणे (०७) व नागपूर (०७ कार्यालय. १४ 1 Be 
ब | उप अभियंता, मुंबई (०५), पुणे (०५), नाशिक (04), औरंगाबाद (०६), अमरावती ३० 
(०५) व नागपूर (०४). 
एकूण :- शिर 
२५ | विकास योजनेचे AHR! व आराखडे करण्यासाठी आणि नगरपरिषदांना एकात्मिक नगर विकास ३७ 
प्रकल्पाचे कामासाठी निर्माण करण्यात आलेली पदे (विकास योजना ५ व ६, 
अ | कार्यकारी अभियंता, पुणे (१०) व नागपूर (०९) कार्यालय. १९ 
ब | उप अभियंता, मुंबई (०४), पुणे (०३), नाशिक (03), औरंगाबाद (०२), अमरावती (०४) १८ 
व नागपूर (०२). 
एकूण :- ३७ 
२६ | नगरपरिषदांच्या विकास योजना तयार करण्यासाठी ०९ विशेष घटकांमधील अस्थायी पदे (प्रत्येकी ०७ ६३ 
प्रमाणे). (१. सावंतवाडी-मालवण, २.पंढरपूर,३. कराड, ४. वाई, ५. बीड, ६.मालेगांव, ७.वाशिम, 
८.पनवेल,९.नेरळ-ममदापूर) 
२७ | इलकरंजी नगरपरिषदेमध्ये aay घटकासाठी स्थापन करण्यात आलेली पदे. 1 ७| 
एकूण (०१ ते २७ :- ७९५ 
Vishnu Zoe 
Shripati Patil 2 i rset 
(विष्णू पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


